१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या १८ 
अतिरिक्त न्यायाळयातीळ अस्थायी पदांना 


मुदतवाढ देण्याबाबत .. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विशेन्या १३१८/प्र.क्र.५७/का-नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- १६मार्च, २०२२ 


विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.विशेोन्या-१३१६/प्र.क्र.२०५/का-९,दि.१८.०८.२०१७. 
जिल्हा न्यायालय, ठाणे जा.क्र.आस्था)/१४४/२०२२, दि.०६.०१.२०२२ चे पत्र. 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, नांदेड जा.क्र. ब-४(१०/७५३/२०२१, दि.२०.०१.२०२२ चे पत्र. 
जिल्हा न्यायालय, सोलापूर जा.क्र. आस्था/ब-४/१०२/२०२२, दि.२१.०१.२०२२ चे पत्र. 
जिल्हा न्यायालय, परभणी जा.क्र. आस्था/ब-४/९८२/२०२२, दि.२५.०१.२०२२ चे पत्र. 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, औरंगाबाद जा.क्र. प्रशा/१८४४/२०२२, दि.०८.०२.२०२२ चे पत्र 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, नागपूर जा.क्र. ब-४(१०)/८५४/२०२२, दि.१५.०२.२०२२ चे पत्र 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२ 


वाचा :-१ 
२ 


3 
8 


~ 


mm 2-८ 
oS Sel SS SS 


9 
८ 


प्रस्तावना :- 

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत एकूण १८ अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्यात आली असून, या १८ 
अतिरिक्त न्यायालयासाठी संदर्भीय अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. या 
१८ अतिरिक्त न्यायालयासाठीच्या अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हा व सत्र न्यायालयांकडून शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. 
संदर्भीय अ.क्र.८ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार 
सदर १८ अतिरिक्त न्यायालयांसाठीच्या अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या १८ अतिरिक्त न्यायालयासाठीच्या पुढील अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीशा/तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश संवर्ग 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
Le न्यायाधीश १४ 
२ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) १४ 
वरिष्ठ लिपिक १४ 
४ | कनिष्ठलिपिक १४ 
4 re  _1__| १४ 
एकूण पदे ७० 

ठोक वेतनावर बाह्ययंत्रणेद्वारे शिपाई -१४ 


area निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३१८/प्र.क्र.५७/का-नऊ 


दिवाणी न्यायाधीडा (वरिष्ठ स्तर) संवर्ग 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
| oa | दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर ४ 
लघुलेखक (उच्च श्रेणी) ४ 
वरिष्ठ लिपिक ४ 
कनिष्ठ लिपिक ४ 
५ | Bras ४ 
एकूण प २० 
ठोक वेतनावर बाह्ययंत्रणेद्वारे शिपाई -४ 


२. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये (०७) 
अतिरिक्त न्यायालये (०७)(०१) अतिरिक्त न्यायालये (२०१४ ०५७५), या लेखाशिर्षाखाळी" खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो त्या शीर्षाखालील संबंधित वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२ द्वारे प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर॑ "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१६१६११४९४६१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HODAWADEKAR ANAND 
BHARAT 


(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 
प्रति :- 
१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई , 
२) प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 
3) मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी, मुंबई 
४) जिल्हा व सत्र न्यायालय, सोलापूर, अमरावती, परभणी, पुणे, नागपूर, ठाणे, नांदेड, 
रायगड-अलिबाग, सातारा,नाशिक, औरंगाबाद. 
५) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
६) महालेखापाल-एक/दोन ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर, अमरावती, परभणी, पुणे, नागपूर, ठाणे, नांदेड, 
रायगड-अलिबाग, सातारा, नाशिक, औरंगाबाद. 
१०) वित्त विभाग व्यय-५, 
99) विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 
१२) निवड नस्ती- का. ९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


